"महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
येथे व्याख्यानासाठी येणाऱ्या अतिथी व्याख्यात्यांच्या 
मानधनात वाढ करणेबाबत” या विषयाबाबतच्या 
दि.२०.९०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
महत्वाची सुचनेमध्ये बदल करण्याबाबतचे शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- मानधन -२०२२/(प्र.क्र.२४९(भाग-१)/२०१८)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक -१९/०९/२०२४ 
संदर्भ- १. शासन निर्णय क्रमांक: पाटबंधारे विभाग, क्रमांक -मानधन -१००(५८/२०००)/पासं, दि.३०/०४/२००२. 
२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: - मानधन- २०१०/११८/१०/ला (आस्था), दि.२३/१२/२०१०. 
३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मानधन-२०१२/(७८/२०१२)/लाक्षेवि(आस्था), 
दि.०६/०९/२०१४. 
४. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान संशोधन व सुर्रक्षतता, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक मसं/ 
संप्रजसंसु / मअप्रप्र/१२९/२०२२, दि.२३/०२/२०२२. 
५. जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्रमांक- मानधन -२०२२/(प्र.क्र. २४९(भाग-१)/२०१८)/लाक्षेवि 
(आस्था), दि.२०/१०/२०२३. 
६. अधोक्षक अभियंता ब सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी यांचे पत्र, जा.क्र. 
मअप्रप्रना / प्रशिक्षण/नस्ती क्र.७(२०२४)/३८८/२०२४, दि.०७.०६.२०२४ 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथे व्याख्यानासाठी येणाऱ्या अतिथी व्याख्यात्यांच्या 
मानधनात वाढ करणेबाबत” या विषयाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.५ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला 
आहे. 
अधीक्षक अभियंता ब सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांनी संदर्भ क्र.६ 
अन्वये, अतिथी व्याख्यात्यांच्या मानधनाबाबतच्या संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयातील सुधारित मानधनाच्या 
THA खालील नमूद "महत्वाची सुचना” रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. 
सदर विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
शासन शुध्दीपत्रक- 
संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयातील सुधारित मानधनाच्या तक्‍त्याखाली असलेली महत्त्वाची सुचना 
“महत्त्वाची सुचना- एका दिवशी दोन पेक्षा अधिक व्याख्याने देता येणार नाही (पॅनलळवरील 
चर्चेसह)” 
ऐवजी 
*महत्वाची सुचना:- मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांच्या पूर्व मान्यतेने 
'एका दिवशी दोन पेक्षा अधिक व्याख्याने देता येतील,” अशी वाचावी. 


उपरोक्‍त शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२०१६४९११६९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VAIBHAV गर COVRWENT OF MAHARASTRA यामा 


HANAMANTRAO 
PHALKE ON 


( वैभव फाळके ) 
शासनाचे अवर सचिव 


Nal 
ay 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सचिव (लाक्षेवि), यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सचिव (प्रकल्प समन्वय), यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. महालेखापाल (१) व (२) (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल (१) व (२) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई-३२. 

१३. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिको संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक. 

१४. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 

संस्था, मेरी वसाहत, दिंडोरी रोड, नाशिक-०४. 

१५. सर्व कार्यकारी संचालक, महामंडळे / सर्व महासंचालक. 

१६. मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक-४. 

१७. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८. आं. वि. स व स. स, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९. सहसचिव (सेवा/आस्था/प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक-०४. 

२९. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद. 

२२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (सेवा-५ व ६/व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३. निवडनस्ती, लाक्षेवि आस्था. 


४० UG: a ee दु टण ३ 


“४७० /.”०? .“ 
Aw oOo 


